फळबाग केंद्र निळेली तालुका कुडाळ येथे 
रोजंदारीवर कार्यरत असलेल्या सहा रोजंदारी 
मजुरांना सेवेत कायम करून त्यांना कायमपणाचे 
फायदे देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:- न्यायप्र २०१७/६८३/प्र.क्र.१३७/१३ अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- १७ जानेवारी, २०२० 

संदर्भ :-१ वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 

दि.१७-०४-२०१५. 

२) शासन निर्णय क्रमांक:- न्यायप्र २०१७/६८३/प्र.क्र.१३७/१३ अ,मंत्रालय,मुंबई-३२, 
दिनांक:- ०७ मे,२०१९. 
३) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/फलो-२/रोज.कर्मचारी /१०२३४.दि. २४/१२/२०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


मा. औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर येथील तक्रार युएलपी क्र. २५/१९९३ मध्ये मा. उच्च न्यायालय 
मुंबई येथे दाखल Re ARM क्र. १३२०/२०१० राज्य चतुर्थश्रेणी सहकारी कर्मचारी संघटना, मुंबई विरूध्द 
महाराष्ट्र शासन व इतर या प्रकरणी मा. औद्योगिक न्यायालयाच्या दि. १/१२/२००८ च्या निर्णयानुसार सहा 
मजुरांना दि.१/२/१९९३ पासून सेवेत कायम करून त्यांना दि.१/१२/२००८ पासून दि. ३१/५/२०१८ अखेर/सेवा 
निवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत देय होणाऱ्या रू. ७५,१५,७७३/-रक्कमेस प्रशासकिय मान्यता शासन निर्णय 
क्र. न्यायप्र २०१७/६८३/प्र.क्र.१३७/१३ अ, दि. ७/५/२०१९ अन्वये देण्यात आली आहे. 
सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.५ मध्ये " या वरील खर्च भाजीपाला रोपमळे, फळरोपमळे व 
स्थानिक उद्याने (अनिवार्य/ योजनेत्तर) (२४०१ १७२२) या लेखाशिर्षाखाली २७- लहान बांधकामे बाबीखाली सन 
२०१९-२० साठी मंजूर केलेल्या तरतूदीतून करण्यात यावा." असा उल्लेख करण्यात आला आहे. या ऐवजी "सदर 
खर्च हा भाजीपाला रोपमळे, फळरोपमळे व स्थानिक उद्याने (अनिवार्य/ योजनेत्तर) (२४०१ १७२२) या 
लेखाशिर्षाखाली ०१-वेतन या बाबीखाली सन २०१९-२० साठी मंजूर केलेल्या तरतूदीतून करण्यात यावा" असा 
उल्लेख करण्यात यावा. 


७. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००११७१२३१५१८८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by Ashok Maroti Atram 
Date: 2020.01.17 12:34:23 +05'30' 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः न्यायप्र २०१७/६८३/प्र.क्र.१३७/१३ अ, 


संचालक फलोत्पादन, कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 

प्रशासन अधिकारी, आस्थापना-३, कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पूणे-५ 

विभागीय कृषी सहसंचाळक,कोकण विभाग,ठाणे 

जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, सिंधुदुर्ग 

महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर, 

महालेखापाल-१/२ , (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 

वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१०) सहसंचालक लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला,मुंबई -३२, 
११) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन) विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१२) निवड नस्ती (१३-अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


